शासन निर्णय, दिनांक १ जुले, २०१६ 


सोबतच्या 


प्रपत्रः-अ मध्ये दुरुस्ती 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-प्राशामु-२०१६/(३८/१६)/२०१६/एसएम-४ 


मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय :- क्र. प्राशामु-२०१६/(३८/१६)/२०१६/एसएम-४, दि.१/७/२०१६ 
२) शिक्षण संचाळक (प्राथमिक) यांचे पत्र क्र.प्राशिसं/झाळा अनुदान/२०१८/१०१७, 
दिनांक १७ मार्च, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


“कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या १५८ 
प्राथमिक शाळा व १३४ प्राथमिक शाळां५च्या वर्ग/तुकडयांवरील १४१७ पदांना संदर्भाधीन क्र. (१) 


येथील दिनांक १ जुले, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदानास पात्र घोषित केळे आहे. सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र-अ मधील अ.क्र.२२ व २३ येथील शाळेचे नाव व वर्ग यामध्ये दुरुस्ती 


करण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र. (2) अन्वये सादर केला आहे. या अनुषंगाने खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय दिनांक १ जुले, २०१६ मधील प्रपत्र- प्रस्तावित सुधारणा 
अ येथील अ.क्र. २२ व २३ 
अ शाळे माध्यम अनुदाना | अनुदानास पात्र | शाळेचे नांव | माध्य | अनुदाना | अनुदानास पात्र 
. | चे नांव स पात्र ठरलेली पदे म | waa | ठरलेली पदे 
क्र. असलेले असलेले 
वर्ग द र Be वर्ग द र Be 

१ २ ३ ४ 4 | & | © ८ ९ 1१०0 aaa] १२ | 93 
22) साधना | मराठी| इ.१ते ४ | ४ | ४ | साधना मरा | इ.१ते७ | ७ | ८ 

प्राथमिव (प्रथम) प्राथमिक ठी (प्रथम) 

शाळा शाळा 

गोडो कोडोली 

ली ता.जि.साता 

ता.जि. रा 

साता 

रा 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्राशामु-२०१६/(३८/१६)/२०१६/एसएम-४ 


२३| प्राथमि मरा  इ.१ते७। ७ | ८ | प्राथमिक मरा । इ.१ते४। ४ . ४ 
क ठी (प्रथम) झाळा ठी (प्रथम) 
शाळा यशोदानगर 
यशोदा गोडोली 
नगर ता.जि.साता 
j रा 
ता.जि. 
साता 
रा 


२. सबब झासन निर्णय, दिनांक १ जुले, २०१६ सोबतच्या प्रपत्र-अ मधीळ अ.क्र. २२ व २३ 
येथील शाळेचे नांव, वर्ग व पदे वरील तक्त्यातील रकाना क्र.८ ते १३ प्रमाणे राहतील. सदर शासन 
निर्णयातील अटी शर्ती व अन्य आदेश तसेच लागू राहातील. 


3. सदर शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०८१८१७०३३८३३२१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Sw ati M a d h Uu ka | ON दाणा fat ou=School education And 


Nanal sectarian 
(स्वाती नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर, 


) 
) 

3) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
) 


४ निवडनस्ती एसएम-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


